pec 


FSS आराखडा ) (अभ्यागत VSN योजना) 
सन २००४-०५ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र पर्यटन 
ब्रिकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई, या शासन 
अंगीकृत उपक्रमांस वितरीत केलेल्या सहाय्यक 
अंनुदानाच्या बिनियोगाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
Te ert . 
srry निर्णय, क्रमांक एमटीसी २००४/४/प्रे.क्र.२०४/पर्यटन, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक १२ जुले, २००५ 


area. 9) शासन निर्णय क्रमांक एमटोसो २००२/३/प्रक्र.१४०/पर्यटन, दिनांक १०.५. २०० 
२) मुख्यलेखा अधिकारी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्बादित, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. मपविम/लेखया/बायो-२००४-०५, दिनांक २१.७.२००४, । 
3) शासन निर्णय क्र. एमटोसो २००४/४/प्रक्र. २०४/पर्यटन. दिनांक ८. २.२००५ 
- ४) शासन निर्णय क्र. एमटीसी २००४/४/प्रक्र. २०४/पर्यटन, दिनांक ३१.३.२००५ 
५) व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र पर्यटन विकांस महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचे 
. पत्र क्र. मपविम/बिकास/एईडीपी-२/जजेट/०४, दिनांक २७.४. २००५, 


प्रस्ताबना :- अजंठा - वेरुळ लेण्यांचे संरक्षण, परीरक्षण व्र परोसर विकास प्रकल्प टप्पा-१ हे काम 
२००२ अखेर पूर्ण झाले असून त्यासाठी एकूण ११० कोटीचा खर्च झाला आहे. त्या परिसरात 
पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. 
औरंगाबाद येथे दिनांक ९ ब to एप्रिल, २००२ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या. बैठकीत 
सदरच्या प्रकल्पाच्या. टप्पा-२ च्या कामास तत्बतः मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर 
प्रकल्पाच्या दुस-या टप्प्यास रु.३६० कोटीचा खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी अंदाजे रु. oo कोटी 
खर्च प्रतिपुर्ती पध्दतीने 1810 बँकेमार्फत उपलब्ध होणार आहे. सदरचा खर्च प्रतिपूर्ती पध्दतीने 
_ (Reimbursement Procedure) कराबयाचा असून त्यानुसार राज्य शासनाने हा खर्च प्रथम 
. करावयाचा असुन केंद्र शासनाकडून नंतर प्रतिंपूर्ती पध्दतीने निधी उपलब्ध होणारे आहे. 
अजंठा -एलोरां दुस-या टप्प्यासाठी सन २००४-०५ या आर्थिक वर्षासाठी रु. २०२५-०० 
wer इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून त्यापैकी रु. १९७४.९७ लक्ष निधी 
महामंडळास वितरीत करण्यात आतला आहे. महामंडळास वितरीत करण्यात आलेल्या निध्रीमध 
कोणती कामे करुन घेणे आवश्यंक आहे त्यानुसार निधीचा विनियोग करण्याबाबतचा प्रस्ताब 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णाय:- अजंठा - वेरुळ लेण्यांचे संरक्षण, परोरक्षण व परीसर विकास प्रकल्प दुस-या 
टप्प्यासाठी .अर्थसंकल्पित केलेल्या रु. २०.२५ कोटी. निधीपैकी शासनाने वितरीत केलेल्या 

रु. १९.७५ कोटी निधीमधून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई यांना खालीलप्रमाणे 
विनियोग करण्यास या शासन निर्णयाद्दारे मंजूरी देण्यात येत आहें. 


(रुपये कोटीत ) 


१) जनजागृती ( स्वदेशी ब विदेश). . रु. ९.०० 
२) अजंठा वेरुळ पर्यटक संकुल... रु. ५.०० 
३)प्रशासकीयखर्च  . RR 
४) १२५% BZ. रु. १.८७ 
५) भुसंपानी | || कु, १९,००७ 

रु.९१९.४८ 


een eT aid 


२. वरील परिच्छेदात मंजुर करण्यात आलेला अनुदानावरील WE मागणी क्र. बी-७. 
३४५२- पर्यटत.०१ पर्यटनासाठी पायाभूत सुनिधा १०१ - पर्यटन केंद्रे (०२) पंचंबो्षिक योजनांतर्गत 
योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना (०२)(०२) अजंठा - वेरुळ आराखंडा अभ्यागत व्यवस्थापन 
योजना (३४५२ ०९३ 3)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टॉकण्यांत यावा. व मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पोय तरतुदोतून भागविण्यात यावा. | 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावान, 


er (2200 
(र.ना. अंबरित ) 
: " उप सचिब,महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा परोक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र<२, (लेखा परोक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई, . 
'निबासी लेखा! परोक्षा अधिकारी, मुंबई, 
| व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई, 
वित्त बिभाग (का. अर्थ-१०) मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निबड नस्ली, कार्यासन-पर्वटन. 


